डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जयंती 
वर्षानिमित्त पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी,मुंबई या 
संस्थेच्या सिध्दार्थ वाणिज्य, अर्थशास्त्र व विधी 
महाविद्यालय (आनंदभवन) फोर्ट,मुंबई या हेरिटेज 
(ग्रेड-) इमारतीचा जिर्णोध्दार व दुरूस्तीसह 
नुतनीकरण करणेबाबत.. 

शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: सान्यावि-२०२०/प्र.क्र.१४४/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मे,२०२१. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०२०/ प्र.क्र.१४४/ 
बांधकामे,दि.१०.०८.२०२०. 
2) लेखाधिकारी, प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण,मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मुवि/ 
प्रासउक/डी८२३ अनुदाने/२०२०-२१/९११, दि. २८.३.२०२१ 
३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२०२१/ प्र.क्र.६३/ 
बांधकामे,दि.०७.०५.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.३ च्या परिच्छेद क्र.३ मध्ये ““याकरीता, सहाय्यक आयुक्त, 


समाजकल्याण,मुंबई शहर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
असून, त्यांनी या कामासाठीचा निधी आहरीत करून तो विहित कार्यपध्दतीनुसार कार्यकारी 


NAA, SORA शहर,मुबई यांना वितरीत करावा” असे नमूद केले आहे. 


याऐवजी 


“ याकरीता, सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण,मुंबई WEY यांना आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी या कामासाठीचा निधी आहरीत करून तो 
सहाय्यक आयुक्‍्त,मुंबई शहर व कार्यकारी अभियंता यांच्या संयुक्‍त खात्यावर वर्ग करून 


कामांच्या देयकांच्या अनुषंगाने देयक प्रमाणित करून तो संयुक्‍त खात्यातून अदा करावा” असे 
वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सान्यावि-२०२०/प्र.क्र.१४४/बांधकामे 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२७१३३११२२३२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


a ss Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 
A | K DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social Justice And 
Nn | O Nn aj | Special Assistance, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798 
é e6c9cf27e4353d60e51, 
serialNumber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe1f6aa493c78a533 
A h | [| e 5198565 1f937888d{7a89, cn=Anil Kondaji Ahire 
Date: 2021.05.27 13:40:40 +05'30' 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 
३. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
४. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे. 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (प्रा) विभाग, मर्झबान रोड, मुंबई. 
६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,मुंबई. 
७. कोषागार अधिकारी, अपर कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर,नवी मुंबई 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम इलाखा शहर बांधकाम विभाग, ओल्ड कस्टम 
हाऊस, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/ नागपूर. 
१०. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,मुंबई. 
११. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, मुंबई हहर 
१२. अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्वी मुंबई उपनगर 
१३. अध्यक्ष, पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी,३४८, आनंदभवन, दादाभाई नौरोजी रोड,फोर्ट 
मुंबई 
१४. निवडनस्ती / बांधकामे. 


